बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर व लोणार 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३० नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.//का-२(२)२०२२/दर्जोन्नत/२५८०, दि.१०/०६/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर व लोणार तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी 
सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोनत्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर व लोणार तालुक्‍यातील खालील 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


कि.मी. 


प्रजिमा क्र. २३ ची ६.०० कि.मी. लांबी 


ओव्हरलॅप 
इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ७/७००) 
१२९ ७.७०० कि.मी. 
इतर जिल्हा  । (०/००ते ८/४००) 
मार्ग- १३७ ८.४०० कि.मी. 


ओव्हरळॅप 


प्र.रा.मा.-१२ ची १.६०० कि.मी. लांबी 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 

१, रा.म.मा. क्र.५४८ सी ते नांद्रा बाऱ्हाई | ग्रामीण मार्ग- ३८ | (०/००ते 2/00) 2.00] २८.१० । प्रमुख जिल्हा 
पाचला नायगांव दत्तपुर शोंदला लावना कि.मी. कि.मी. मार्ग-११८ 
लन डोणगांव आरेगांव ते लेहणी अवर्गीकृत लोब | ९००० ते २९७०० ७ 
ते जिल्हा सिमेपर्यंत रस्ता. कि.मी 

प्रजिमा क्र.९१ ची २.५०० कि.मी. लांबी 
AST 
मीण मार्ग- १३७ | (०/००ते 3/00) 3.00 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


अजिसपुर खुरणपुर धाड रायगांव इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ५/००) 4.00] २०.६१० । प्रमुख जिल्हा 
सावरगांव मुंडे ते जिल्हसिमेपर्यंत रस्ता. १४७ कि.मी. कि.मी. मार्ग-११९ 
ग्रामीण मार्ग-२९ | (०/००ते ७/००) ७.०० 
कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५२ | (०/००ते 3/00) ३.०० 
कि.मी. 
जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ५/६१०) 
१५४ ५.६१० कि.मी. 
शारावेणी निजामपुर मोहोतखेड बोरी इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते 99/400) २९.३०० | प्रमुख जिल्हा 
सोनाटी रत्नापुर अकोला ठाकरे अजंनी १४४ १७.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२० 
बु.शाहापुर मोळा रस्ता. इतर जिल्हा APT | (o/oo @ ११/८०० 
१३२ ११.८०० कि.मी. 
रा.म.मा. क्र.५४८ सी ते ब्रम्हपुरी दुधा | इतर जिल्हा | (०/००ते २/५००) ३५.९०० | प्रमुख जिल्हा 
कळमेश्वर हिवरा खुर्द पार्डी वडळी | मार्ग-१३८ २.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२१ 
घाटनांद्रा मांडवा समितडोंगर ते | अवर्गीकृत लांबी | (२/५०० ते ४/५००) 
जिल्हसिमेपर्यंत रस्ता. २.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते ४/८००) 
१२८ ४.८०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | (0/०० ते १०/००) 
१३४ १०.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- ७८ | (०/०० ते ७/००) ७.०० 
कि.मी. 
प्रजिमा क्र. ३२ ची ५.०० कि.मी. लांबी 
SLIT 
जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते ९/६००) 
८४ ९.६०० कि.मी. 
एकूण ११३.९१० 


कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११३.९१० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२५२७.४९० + ११३.९१०) 
म्हणजेच २६४१.४०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८२.९१० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (१२१३.७९०-८२.९१०) म्हणजेच ११३०.८८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत २२.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८४३.६६०-२२.००) म्हणजेच २८२१.६६० कि.मी. 
इतकी होईल. सदर प्रजिमा लांबीमध्ये अवर्गीकृत ९.०० कि.मी. लांबी अंतर्भुत आहे. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२११२५२०९८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
q) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


2) 


22" >; £ 509 


१०) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझ्यामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


